राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे 
आधुनिकीकरण प्रकल्पास व 
त्याअनुषंगाने वरळी, मुंबई येथे 
संनियंत्रण, नियोजन व विश्लेषण केंद्र 
उभारण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र -३६१७/प्र.क्र.११/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ४ सप्टेंबर, २०१७ 


वाचा :- 
१) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.६४/विशा-३अ, दि.१८ जून, २०१५, 
दि. २ जून, २०१६, दि.२२ मार्च, २०१७ व दि. ५ ऑगस्ट, २०१७. 
२) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२ भाग ॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर,२०१६. 
३) दिनांक ३ ऑगस्ट, २०१७ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे कार्यवृत्त. 
प्रस्तावना :- 


देशात पोळीस, अग्निशामक व रुग्णवाहिका या आपत्कालीन सेवा अनुक्रमे १००, १०१ व 


१०८ या वेगवेगळ्या दुरध्वनी क्रमांकावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदर 


आपत्कालिन सेवांसाठी वेगवेगळे दुरध्वनी क्रमांक असल्याने नागरिकांमध्ये याबाबत संभ्रम 


निर्माण होवून आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये पोलीस/अग्निशामक/रुग्णवाहीका या आपत्कालीन 


सेवा विहीत वेळेत उपलब्ध होण्यास विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सदर 


आपत्कालीन सेवा संपुर्ण देशामध्ये एकाच टोल फ्री क्रमांकावर उपलब्ध करुन देण्याबाबत केंद्र 


शासनाने निदेश दिले आहेत. केंद्र शासनाच्या सदर निदेशांच्या अनुषंगाने राज्यातील 


नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत पोळीस सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील 


पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


पोलीस यंत्रणेची प्रतिसाद क्षमता हा डायल १०० यंत्रणेचा अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. 


सध्या प्रत्येक घटक कार्यालयामध्ये स्वतंत्र पोळीस नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहे. तथापि ह्या 


नियंत्रण कक्षामध्ये जुन्या तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे. त्यामुळे बहुतेक ठिकाणी दुरध्वनी 


क्रमांकावरून फोन करणाऱ्याची ओळख, पूर्वी फोन वगैरे केळे असल्याची माहिती तसेच नियंत्रण 


कक्षात आलेला दुरध्वनी कोठून आला आहे हे आपोआपच माहित होत नाही. तसेच नियंत्रण 


कक्षाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वाहनांमध्ये व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टिम (VTS) व मोबाईल डाटा 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र -३६१७/प्र.क्र.११/पोळल-२३ 


टर्मिनल यासारखी प्रणाली उपलब्ध नसल्याने आपत्काळीन ठिकाणी जवळचे कोणते वाहन 


पाठवावे याचा अंदाज येत नाही व आपोआपच घटनेची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे शाक्य 


होत नाही. याशिवाय वाहनांकडून केलेल्या कार्यवाहीची माहिती नोंद होवून घटनानिहाय कृती 


अहवाल प्राप्त होत नाही. तसेच एकत्रीकृत डाटाबेस नसल्याने कोणतेही विश्लेषण करता येत 


नाही. याशिवाय एसएमएस, व्हाट्स अप, ई-मेलद्वारे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचीदेखील दखल 


घेण्याची परिणामकारक व्यवस्था उपलब्ध नाही. 


राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्पामुळे आपत्काळीन 


परिस्थितीच्या ठिकाणी ग्ळोबळ पोझीशर्निंग सिस्टीम (GPS) किंवा तत्सम यंत्रणेच्या आधारे 


तात्काळ वाहन उपलब्ध करुन देणे WET होणार असून सुधारित आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या 


वापरामुळे नागरिकांना आपत्कालीन सेवां उपलब्ध करून देण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होणार 


आहे. तसेच आपत्कालीन यंत्रणेशी मोबाईल अप्लीकेशन, एस.एम.एस., ई मेल, चॅट इत्यादी 


माध्यमातून संपर्क साधण्याची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. या बाबी विचारात घेवून राज्यातील 


पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण, बळकटीकरण करण्याबाबतच्या प्रस्तावास दिनांक ३ 


ऑगस्ट, २०१७ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. 


त्यानुसार राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षाचे आधुनिकीकरण प्रकल्पास व त्यानुषंगाने वरळी, 


मुंबई येथे संनियंत्रण, नियोजन व विश्लेषण केंद्र उभारण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खाळीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय - 


राज्यातील नागरिकांना आपत्काळीन परिस्थितीत पोलीस सेवा उपलब्ध करून 
देण्यासाठी राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरणाकरिता आवश्‍यक असणाऱ्या 
एकुण रु.३८४.५२ कोटी (रु.तीनशे चौर्‍्याऐंशी कोटी बावन्न लाख) व त्याअनुषंगाने वरळी, मुंबई 
येथे उभारावयाच्या संनियंत्रण, नियोजन व विश्लेषण केंद्रासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या रु.४४.५४ 
कोटी (रु.चव्वेचाळीस कोटी चौपन्न लाख) अशा एकूण रुपये ४२९.०६ कोटींच्या खर्चाच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सरदर प्रकल्पाची अंमळबजावणी करण्यासाठी शासन स्तरावर संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
नमूद शासन निर्णयान्वये गृह विभागांतर्गत अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठित 
करण्यात आलेली उच्चस्तरीय शाक्‍ती प्रदत्त समिती विनंती प्रस्तावास (REP) मान्यता देईल. 


३. विनंती प्रस्ताव (RFP) मान्यतेनंतरची पुढील सर्व प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी क्षेत्रीय 
पातळीवर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाळी खालीलप्रमाणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र -३६१७/प्र.क्र.११/पोल-३ 


प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (Project Implementation Committee) गठीत करण्यात येत 
आहे. सदर समितीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश असेल :- 


अ. क्र. अधिकाऱ्यांचे पदनाम समितीवरील पद 
बि पोलीस महासंचालक अध्यक्ष 
२. | अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.) सदस्य सचिव 
३. | संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय सदस्य 
४. | उप सविव, वित्त विभाग सदस्य 
५. | उपसचिव, नियोजन विभाग सदस्य 
६. | उद्योगसहसंचालक (भांख) / उद्योग संचालनालयाचा सदस्य 
प्रतिनिधी 


उपरोक्‍त समितीस काही इतर अधिकाऱ्यांना “निमंत्रित सदस्य” म्हणूनही निमंत्रित 
करता येईल. 


४. उपरोक्त समितीमार्फत प्रस्तूत प्रकल्पाची निविदा प्रसिद्ध करणे, निविदापूर्व बैठक 
आयोजीत करणे, निविदा प्राप्त करणे, प्राप्त निविदांचे तांत्रिक व वित्तीय मुल्यमापन करून 
पुरवठादाराच्या अंतिम निवडीबाबत उपरोक्त समितीने उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीस 
अहवाल सादर करावा. उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीमार्फत अंतिम पुरवठादाराची निवड 
करण्यात येईल. 


५. पुरवठादाराच्या निवडीनंतर सदर प्रकल्पासंदर्भात करारनामा करणे, इरादापत्र देणे व 
कार्यादेश देणे इत्यादीबाबतची प्रक्रिया पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी किंवा 
त्यांनी प्राधिकत केलेला अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचा अधिकारी यांच्यामार्फत राबविण्यात 
यावी. 


६. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी व देखरेख करण्याची कार्यवाही पोलीस महांसचालक 
यांच्या अध्यक्षतेखालील उपरोक्‍त समितीमार्फत करण्यात यावी. सदर समितीने प्रकल्पाच्या 
कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा. तसेच अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाळील 
उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीमार्फत या प्रकल्पाच्या कामाचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल. 


७. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च हा “मागणी क्र.१, २०५५- पोलीस (००) 
११५, पोलीस card आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१ तंत्रज्ञान 
विकास प्रकल्प (२०५५ ए०३२), ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री,” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो त्या त्या वर्षी उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


Ci 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र -३६१७/प्र.क्र.११/पोळ-३ 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. २४५/१७/व्यय-७, दि.१.९.२०१७ 


अन्वये वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


र्‌. 


सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०९०४१८०३४९८०२९ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Kailas A. 
Gaikwad 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 


Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a 
708cc03eb46cd241a604d42bb, cn=Kailas A. Gaikwad 
Date: 2017.09.04 17:53:37 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


2. मा.विरोधीपक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 


५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


६. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.प्रधान सचिव, गृह (विशेष), मंत्रालय, मुंबई. 
११.प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३.पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

qe alo, उद्योग संचालनालय, मुंबई. 


१५.महाळेखाळपाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 


१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१७.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१८.वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१९. निवडनस्ती, पोल-३ 


य 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


